पुणे जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.२५/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०१ जुले,२०२४ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र.का-२/रेशा/१०५/२९०४/सन २०२४, दि.१२/०३/२०२४. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये पुणे जिल्ह्यातील 


शिरुर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 
HOO आहे. तसेच प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच प्रशासक 
तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांची मागणी विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व प्रशासक तथा मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांची मागणी विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्यातील 
खालील इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 
| री निमगांव म्हाळुंगी करंजावणे भांबर्ड | इतर जिल्हा | (०/००ते १६/९५० ।२०.२५० कि.मी. | प्रमुख 
बाभूळसर सरदवाडी शिरुर | मार्ग-१४८  ।(१८/४३०ते २१/७३०) जिल्हा 
(ग्रामीण) ते रा.मा.१०३ रस्ता. २०.२७० कि.मी. मार्ग-२४१ 
(ओव्हरलॅप लांबी 
वगळून) 
प्र.रा.मा.-५ मधील 
१६/९५० ते 
१८/४३० = १.४८० 
कि.मी. ओव्हरलॅप 
बी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.२५/नियोजन-२ 


२. प्रजिमा-२९ ते रा.मा.-५५आंबळे इतर जिल्हा | (०/००ते २६/२६० । २६.२६० कि.मी. | प्रमुख 
(रा.मा.११८)निमोणे पिंपळाचीवाडी मार्ग- १४९ २६.२६० कि.मी. जिल्हा 
ते प्रजिमा-१०० रस्ता. मार्ग-२४२ 
३. प्रजिमा-५३ गोलेगाव आंबळे इतर जिल्हा | (०/००ते २३/४७० | २३.४७० कि.मी. | प्रमुख 
BLOM आलेगाव ते प्रजिमा-३९ मार्ग- १५० | २३.४७० कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. मार्ग-२४३ 
४. कासारी कोंढापुरी तळेगाव ढमढेरे | इतर जिल्हा | (०/००ते ९/५०० | १६.२०० कि.मी. | प्रमुख 
WA ५४८ .डी ते पिंपळे जगताप | मार्ग- १५८ ।९.५०० कि.मी. जिल्हा 
रस्ता इतर जिल्हा | (०/००ते ६.७००) मार्ग-२४४ 
मार्ग-१५४ । ६.७००कि.मी. 
ष्‌. प्रजमा ५३-गोळेगाव RS | इतर जिल्हा | (०/००ते २२/१४० | ३२.४९० कि.मी. | प्रमुख 
दहिवडी पारोडी रा.मा ५५. | मार्ग-१५५  । २२.१४० कि.मी. जिल्हा 
करंजावणे ते प्रजिमा १९-रस्ता. इतर जिल्हा । (२५/४४०ते 34/40) मार्ग-२४५ 
मार्ग- १४५ १०.३५० कि.मी. 
रामा-५१५ मधील २२/१४० ते 
24/8¥0=3.300 कि.मी. ओव्हरलॅप 
लांबी. 
एकूण ११८.६७० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील, पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११८.६७० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (५४५४.९८० -- ११८.६७०) म्हणजेच ५५७३.६५० 
कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५३.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( १५५४.८८०- 
११८.६७०) म्हणजेच १४३६.२१० कि.मी. इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०७०३११२७१३५११८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : =. 
KACHARE oe 


(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.२५/नियोजन-२ 


प्रत - 


३) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


जिल्हाधिकारी, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पुणे. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


